१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
राज्यातील सांख्यिकी प्रणाली सुधारण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनिवार्य योजना) या 
योजनेसाठी “नवीन लेखाशिर्ष” उघडण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वित्तआ-१३२१/प्र.क्र.४७/का.१४१७, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२२. 
प्रस्तावना: 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार “सांख्यिकीकरीता अनुदान” या योजनेकरीता सन २०२२-२६ 
या कालावधीत रु.६३ कोटी इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. केंद्र शासनाद्वारे उपलब्ध होणारे हे अनुदान 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होणार आहे. सदर अनुदान अर्थसंकल्पित करुन घेऊन खर्चासाठी उपलब्ध 
करुन घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील सांख्यिकी प्रणाली सुधारण्यासाठी सहायक 
अनुदान (अनिवार्य योजना) या योजनेसाठी खालीप्रमाणे लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. ओ-९ Demand No. (3-9 

प्रधान लेखाशिर्ष - ३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण व Major Head - 3454, Census Surveys and 

सांख्यिकी Statistics 

उप प्रधान लेखाशिर्ष - 02, सर्वेक्षण व सांख्यिकी Sub Major Head - 02, Surveys and Statistics 

गौण शिर्ष - ११२, आर्थिक सह्लाव सांख्यिकी Minor Head -112, Economic Advice and 
Statistics 

गट शिर्ष - (03) नियोजनासाठी सांख्यिकी Group Head - (03) Statistics for Planning 

उप शिर्ष - (२४) १५व्या वित्त आयोगाच्या Sub Head - (24) Grant-in-aid for Improving 

सांख्यिकी Statistical t in Stat ding to th 

शिफारशीनुसार राज्यातील सांख्यिकी प्रणाली SSE Sys en Oe ee Cone eee 
recommendations of the 15" Finance 

सुधारण्यासाठी सहायक अनुदान (अनिवार्य Commission (Committed)/Voted (34540643) 

योजना)/दत्तमत (3848083) 

योजनेचे नाव - १५व्या वित्त आयोगाच्या Scheme Name - Grant-in-aid for Improving 


सोंख्यिकी Statistical system in Stat ding to th 
शिफारशीनुसार राज्यातील सांख्यिकी प्रणाली SN ney ee eee ee 
recommendations of the 15™ Finance 


सुधारण्यासाठी सहायक अनुदान (अनिवार्य योजना) | Commission (Committed) 


योजनेचे संक्षिप्त नाव- सांख्यिकीकरीता अनुदान Scheme Name in Short- Grant-in-aid for 
Statistics 


२. महालेखापाल कार्यालयाने अनौ. संदर्भ क्र. ख. वि / चा-१/ नियोजन विभाग/ युओआर-१३६/२०२१- 
२२/ ६२२, दिनांक १५.०२.२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.११/अर्थ-१६, दि.२१.१२.२१ अन्वये 
दर्डाविलेल्या सहमतीने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्तञआ-१३२१/प्र.क्र.४७/का.१४१७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१८०९३१७५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY K BHOSALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 

DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

254. 500162ac3, 

608 

se 58E7, 
BHOSALE = 
Date: 2022.03.08 12:45:52 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालयमुंबई , 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई व नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई 
७. सह संचलक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई 
८. कार्यासन अधिकारी, अर्थ-१६ /व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
९. कार्यासन अधिकारी (का.१४२४) 
१०. निवड नस्ती, का. १४१७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


